wera विभागाच्या विविध आस्थापनेवर 
कार्यरत असलेल्या एकूण ६८ अस्थायी पदांना 
मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण - ०३१६/प्र.क्र.१९८/पोल-७, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक:- ३० सप्टेंबर, २०१६. 


वाचा - 
१) झासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-०३१६/प्र.क्र.१९८/पोल-७, दिनांक १९ मार्च, २०१६. 
२) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे क्र. पोमंस/२६-ब/६१४३/मुदतवाढ 
/पोल-७/१४/२०१२, दिनांक ५ ऑगस्ट, २०१६. 
३) शासन निर्णय क्रमांक: पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/वित्तीय सुधारणा-१, 
दिनांक २१ सप्टेंबर, २०१६. 


शासन निर्णय- 

पोलीस विभागाच्या विविध आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या एकूण ६८ अस्थायी पदांना संदर्भ 
क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये दिनांक ०१.०३.२०१६ पासून दिनांक ३०.०९.२०१६ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात आलेली आहे. आता खालील नमूद ६८ अस्थायी पदांना दिनांक ०१.१०.२०१६ ते दिनांक 
३१.१२.२०१६ पर्यंत खालील अटीच्या अधीन राहून मुदतवाढ देण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता 
देण्यात येत आहे. 

१) प्रस्तावित करण्यात आलेल्या पदांपैकी कोणतेही पद ६ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाही 
व पदे ज्या कारणासाठी, अटी व शर्तीचे अधिन मंजूर केली आहेत त्यांचे पालन करण्यात 
आले आहेत. 

२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.असंक-१००४/प्र.क्र.१२/२००४/वित्तीय सुधारणा-१, दिनांक 
१९.०८.२००४ नुसार सदर मुदतवाढीच्या कालावधीमध्ये मंजूर पदांच्या आढाव्यास, तसेच 
सुधारीत आढाव्यास (नव्याने निर्माण केलेली पदे आकृतीबंधात समाविष्ट करुन) 
उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेण्याची आवश्‍यकता आहे. त्यानुषंगाने, आकृतीबंध 
निश्चित करण्याची कार्यवाही उशिरात उशिरा दिनांक ३१.१२.२०१६ पर्यंत पूर्ण करावयाची 
असल्याने प्रस्ताव तातडीने शासनास पाठविण्यात यावा. 

३) विहीत मुदतीत पदांच्या आढाव्याची कार्यवाही, संबंधित कार्यालय प्रमुखांकडून पूर्ण न 
झाल्यास अधिकारी/कर्मचारी यांच्या वेतन व भत्त्यांना प्रश्न निर्माण झाल्यास ती जबाबदारी 
संबंधित कार्यालय प्रमुखांची राहील. 

४) अस्थायी पदांचे वेतन व भत्त्यांवरील खर्च मंजूर अनुदानातून भागविण्यात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण - ०३१६/प्र.क्र.१९८/पोल-७ 


आस्थापना पदे पदांची संख्या 
१) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई वरीष्ठ श्रेणी लिपीक (१) १ पद 
२) पोलीस आयुक्‍त, अमरावती स्वीपर (१) १ पद 
3) पोलीस अधिक्षक, ठाणे (ग्रा.) दुय्यम स्वयंपाकी (१) २ पदे 
भोजनाळय सेवक (१) 
४) पोलीस अधिक्षक, पुणे (ग्रा.) कनिष्ठ श्रेणी लिपीक (१) १ पद 
५) पोलीस अधिक्षक, अमरावती (ग्रा, । कॅन्टींन मनेजर(१) ४ पदे 
असि. कुक (१ 
मे. सर्व्हन्ट (१) 
कनिष्ठ श्रेणी लिपिक (१) 
६) पोळीस अधिक्षक, बुलढाणा १) नर्स (१ ३ पदे 
२) स्वीपर (१) 
३) वॉर्डबॉय (१) 
७) पोलीस अधिक्षक, लोहमार्ग, पुणे मानसेवी जनरल फिजिशियन (१) ३ पदे 
मानसेवी स्त्री रोग तज्ञ (१) 
मानसेवी बालरोग तज्ञ (१) 
८) प्राचार्य पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय, । मानसेवी तज्ञ (जनरल फिजिशियन) (9) २ पदे 
खंडाळा, जि. पुणे तज्ञ महिला वैद्यकीय अधिकारी (१) 
९) समादेशक, रा.रा.पो. बल गट क्र.४, | कनिष्ठश्रेणी लिपिक (२) ३ पदे 
नागपूर मुख्य स्वयंपाकी (१) 
qo) पोलीस विभागाच्या विविध | मानसेवी बालरोग तज्ञ ४८ पदे 
आस्थापनेवरील 
एकूण ६८ पदे 
2. ही मुदतवाढ शासनाने काही ठराविक कालमर्यादेपर्यंत मुदतवाढ देवून पदे नष्ट करण्याचे 


आदेश दिलेले असतील किंवा वित्त विभागाने तसे सूचित केले असेल किंवा सहा महिन्यापेक्षा जास्त 
काळ पद रिक्‍त असेल तर ST पदांना लागू होणार नाही. 
3. यासाठी होणारा खर्च सोबतच्या आस्थापनानिहाय विवरणपत्रात नमूद केलेल्या 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकून तो सन २०१६-१७ च्या मंजूर अनुदानातून भागवावा. 

हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/वित्तीय 
सुधारणा-१, दिनांक २१ सप्टेंबर, २०१६ ला अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


aR निर्णय क्रमांकः संकिर्ण - ०३१६/प्र.क्र.१९८/पोल-७ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६१०१७१३०३५४८९२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by Deepak Uttamrao Pokale 
Date: 2016.10.17 13:05:50 +05'30' 
(दिपक पोकळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 
१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. संबंधित सर्व पोलीस आयुक्‍त पोलीस अधीक्षक/समादेशक रा.रा.पो.बल/ प्राचार्य, 
पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय /संचालक, महाराष्ट्र पोळीस अँकाडमी, नाशिक, बृहन्मुंबई. 
३. संचालक, आरोग्य सेवा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
४. सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. महाळेखापाल-१, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई. 
६. महालेखापाल-२, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर. 
७. संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
८. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१०.सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
११.सह सचिव अर्थसंकल्प, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१२.वित्त विभाग (व्यय-७/अर्थसंकल्प-१९) (वित्तीय सुधारणा-१), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१३.उप सचिव ( पोल-७) गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१४.कक्ष अधिकारी (पोल-३), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१५.निवड नस्ती (पोळ-७). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


